RNINo . MAHBIL06445 / 13 / 1/ 2013 - TC 
Regn . No. L /RNP /PNCE /W / 150 / 2013-2015 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ४ ] 


शुक्रवार , फेब्रुवारी १३ , २०१५ / माघ २४, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : २.०० 


असाधारण क्रमांक ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक, २०१५ 


परिशिष्ट ७- ब 


क्रमांक पालिका-३/निवडणूक -१९ १/ २०१५. - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी-१०९ ४/ १६४/ १९९ ४, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर १ ९९ ४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) (यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० ( १) खाली जळगाव 
जिल्ह्याचा अधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे वरणगाव नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा निर्दिष्ट 
करण्याचे ठरवीत आहे. 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या कलम 
१० ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास 
अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , रूबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी, जळगाव उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट -कलम ( १) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश मसुदा 


- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या 
कलम ९ पोट- कलम ( २) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन, नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक 
नपा-२ / १/ जावक क्रमांक वरणगाव निवडणूक -२०१४ , दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ च्या आदेशान्वये त्यांनी वरणगाव नगरपरिषदेच्याबाबतीत पुढील 
दर्शविलेल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा धरून निश्चित केलेल्या 
आहेत . 


( १ ) 


भाग १ - अ - असा ( ना.वि.पु.) - ४ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १३, २०१५ / माघ २४ , शके १९ ३६ 


( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१८ 


( ७ 


( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


२ 


-- 


( क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 


५ 


९ 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) . 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २( )(ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील 


४ 


१ 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


३ 


५ 


( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा). 
त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक एसईसी -१० ९ ४/१६४/ १९९४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर १ ९९ ४ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १० पोट - कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , रूबल अग्रवाल , जिल्हाधिकारी, जळगाव याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 

अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाची व्याप्ती 


क्रमांक 


आरक्षणाची स्थिती 
किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी, 

जसे अनु. जाती / अनु.जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्गासाठी वा 
स्त्रियांसाठी ( अनु.जाती/ 
अनु.जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून) 


१ 


२ 


३ 


१ 


उत्तर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


- 


: गट नं. १६६ च्या उत्तर - पश्चिम कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . २१२ 

च्या कोपऱ्यापर्यंत , तेथून गट नं . २१४ च्या उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पूर्वेस नगरपरिषद 
हद्दीने गट नं . २१७ च्या पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . २०५ 
च्या पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ३६७ पर्यंत , तेथून गट नं . 
३६१ च्या उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , तेथून गट नं . २१४ च्या उत्तर- पूर्व कोपऱ्यापासून 
उत्तर बाजूने अंजनसोंडेची पूर्वेकडील शीव व ऑर्डिनन्स फॅक्टरीची पश्चिमेकडील 
शीव ओलांडून गट नं . २२० च्या दक्षिण - पश्चिम कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने 
गट नं . २३२ च्या पश्चिम- उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पूर्वेस नगरपरिषद हद्दीने गट 
नं . २६५ पर्यंत , पुढे नगरपरिषद हद्दीने गट नं . २२० दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १३, २०१५ / माघ २४ , शके १ ९ ३६ 


३ 


अनुसूची – चालू 


१ 


२ 


३ 


पूर्व 


: गट नं . ४ ९ १ च्या उत्तर- पूर्व बाजूने नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ३६१ च्या उत्तर -पूर्व 
कोपऱ्यापर्यंत , नंतर गट नं . ३६१ च्या पूर्व बाजूने दर्यापूर गावाची उत्तर शीव व 
ऑर्डिनन्स फॅक्टरीची दक्षिण शीव ओलांडून गट नं . ३६० च्या पश्चिम- दक्षिण 
कोपऱ्यापर्यंत , तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ३५६ च्या दक्षिण- पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , 
तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . २६८ च्या उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , पुढे नगरपरिषद 
हद्दीने गट नं . २७२ च्या पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत , तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . 

३६० च्या दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण : गट नं . ९४ च्या पश्चिम - दक्षिण कोपऱ्यापासून गट नं . ७८ पर्यंत , पुढे गट नं . ५३ 

च्या दक्षिण बांधाने लोक कल्याणी सोसायटीपर्यंत व त्यापुढे दक्षिणेस रस्त्याने चांगो 
रामदास झोपे यांचे घरापर्यंत , तेथून पूर्वेस रस्त्याने बाळू सपकाळे यांचे घरापर्यंत , 
तेथून उत्तरेस रस्त्याने नामदेव नारायण चौधरी यांचे घरापर्यंत , तेथून पूर्वेस रस्त्याने 
मुस्लीम पंच बिदाडी पर्यंत , तेथून उत्तरेस रस्त्याने अशफाक शे. कादर , गनी शे. 
हाजम यांचे घरापर्यंत , तेथून गट नं . च्या दक्षिण बांधाने ऑर्डिनन्स फॅक्टरी 
रस्त्याने गट नं . ४८५, ४८६, ३७७ दक्षिण बांधाने रस्ता ओलांडून नगरपरिषद 
हद्दीपर्यंत . 


३ 


पश्चिम : गट नं . ९ ४ च्या पश्चिम - दक्षिण कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने भोगावती 

नदीच्या पूर्व काठाने गट नं . १६६ च्या उत्तर - पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 


२ 


उत्तर 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


, 


: कादर शे. नुरा यांचे घरापासून गावाबाहेरून जाणाऱ्या तपत कठोरा रस्त्याने पूर्वेस 
जनार्दन दगडू बोंडे यांचे घरापर्यंत , तेथून गट नं. ४४३, ४३४ , ४३३ , ४८४, ४८७, 
४८८ , ४८ ९, ४९ ० पैकी यांच्या उत्तर बांधाने रस्ता ओलांडून गट नं . ४९ १ च्या पूर्व 
उत्तर कोपऱ्यापर्यंत . 


पूर्व 


: गट नं . ४ ९ १ च्या उत्तर- पूर्व बांधापासून गट नं . ४९ २ , ४९ ३ च्या पूर्व- दक्षिण 

कोपऱ्यापर्यंत . 


दक्षिण : गट नं. ४ ९ ३ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून पश्चिमेस नगरपरिषद हद्दीने रस्ता 

ओलांडून गट नं . ५१३, ४७६, ४७८ , ४२५, ४२६, ४५६ , ४५५ च्या दक्षिण बांधाने 
गट नं. ४५५ च्या दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत , तेथून सिनेमा रस्त्याने उत्तरेस गट 
नं . ४५३ च्या उत्तर- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रमेश तुकाराम भंगाळे 
यांचे घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रस्त्याने भागवत रामदास भंगाळे यांचे घरापर्यंत , 
तेथून रस्त्याने वंदना रेस्टॉरंटपर्यंत , तेथून रस्ता ओलांडून गजमल उखा माळी 

यांच्या पिठाची गिरणीपासून पश्चिमेस रस्त्याने रामकृष्ण गजमल माळी यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : रामकृष्ण गजमल माळी यांचे घरापासून उत्तरेस रस्त्याने कादर शे. नुरा 

यांचे 
घरापर्यंत . 
समर्थ ज्वेलर्स यांचे दुकानापासून पूर्वेस रस्त्याने पंढरी भायजी भंगाळे यांचे 

घरापर्यंत , तेथून रस्त्याने जगन्नाथ माळी यांचे घरापर्यंत. 
पूर्व : जगन्नाथ माळी यांचे घरापासून दक्षिणेस सिनेमा रोडने (फॅक्टरी रोड) सकावत 

शेठ यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण : सकावत शेठ यांचे घरापासून पश्चिमेस रस्त्याने समस्त भोई वाडा पंच मंडळ यांचे 

कार्यालयापर्यंत , तेथून उत्तरेस रस्त्याने अहिर सुवर्णकार पंच मंडळ यांचे 

कार्यालयापर्यंत , तेथून पश्चिमेस मनोहर एकनाथ सराफ यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : मनोहर एकनाथ सराफ यांचे घरापासून उत्तरेस ग्रामपंचायतकडे जाणाऱ्या रस्त्याने 

समर्थ ज्वेलर्स दुकानापर्यंत . 


३ 


उत्तर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


- 
- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १३ , २०१५ / माघ २४ , शके १९ ३६ 


अनुसूची – चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


उत्तर 


सर्वसाधारण 


. 


पूर्व 


: समस्त मुस्लीम पंच इमारतीपासून पूर्वेस रस्त्याने सलाउद्दीन चिरागोद्दिन यांचे 
घरापर्यंत , तेथून सिनेमा रस्त्याने उत्तरेस महिला सार्वजनिक शौचालयापर्यंत , 
तेथून पूर्वेस रस्त्याने गट नं . ४५९, ४६१, ४७६, ४७८ , ४७५ , ४७१ , ५२२ च्या 
उत्तर बांधाने गट नं . ५१८ च्या उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
: गट नं. ५१८ च्या उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ५१९ च्या 

पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत ( राष्ट्रीय महामार्ग ६ पर्यंत). 
दक्षिण : गट नं . ५१ ९ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून राष्ट्रीय महामार्ग ६ च्या रस्त्याने 

पश्चिमेकडे गट नं . ५२३, ५२५ च्या दक्षिण बांधाने गट नं . ५४९ पर्यंत , तेथून 

भोगावती नदीच्या उत्तर काठाने पश्चिमेस सलीम कुरेशी यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : सलीम कुरेशी यांचे घरापासून उत्तरेस गांधी चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याने समस्त 

मुस्लीम पंच इमारतीपर्यंत . 


५ 


उत्तर 


सर्वसाधारण 


: सतीश रामराव देशमुख यांचे घरापासून पूर्वेस ताराबाई जैन यांचे घरापर्यंत तेथून 
रस्ता ओलांडून सी. आर. पाटील यांचे घरापासून पूर्वेस रस्त्यानेकिसन तुकाराम 
माळी यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे महादेव मंदिरापर्यंत , तेथून भीमराव सुकदेव माळी 

यांचे घरापर्यंत , पुढे समर्थ डेअरीपर्यंत , तेथून पुढे मयूर ज्वेलर्स दुकानापर्यंत . 
पूर्व : मयूर ज्वेलर्स यांचे दुकानापासून दक्षिणेकडे रस्त्याने नारायण मराठे यांचे (पान 

टपरी) पर्यंत , तेथून पुढे रस्ता ओलांडून क्वॉलिटी जनरल स्टोअर्सपासून माऊली 
क्लिनिकपर्यंत , तेथून पुढे सीमाबाई पंडित मराठे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे कादर 

मन्यार यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे सै. सलीम सै. इब्राहिम यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण : सै. सलीम सै. इब्राहिम यांचे घरापासून पश्चिमेस रस्त्याने शे. इस्माईल 

शे. इब्राहिम यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे भास्कर आनंदा भोई यांचे घरापर्यंत , तेथून 
पुढे भगवान देवचंद भोई यांचे घरापर्यंत, तेथून पुढे काशिनाथ साळुके यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस गौरव टेन्टपर्यंत , तेथून दक्षिणेस रस्त्याने गादी भांडार 
( करीम बाळू) यांचे दुकानापर्यंत , तेथून पश्चिमेस भोगावती नदीच्या उत्तर काठाने 

शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत . 
पश्चिम : भोगावती नदीच्या पुलाजवळील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून 

उत्तरेकडे रस्त्याने चौधरी प्रिंटर्स दुकानापर्यंत , तेथून पुढे रस्ता ओलांडून लेटेस्ट 
टेलर्स यांचे दुकानापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रस्त्याने मधुकर पालवे यांचे घरापर्यंत , 
तेथून उत्तरेस सतीश देशमुख यांचे घरापर्यंत . 


-- 


उत्तर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ( आय.टी.आय.) पासून पूर्वेस गांधी चौक रस्त्याने निर्मलाबाई 
सोपान माळी यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे एम. डी . महाजन यांचे घरापर्यंत . 
: एम. डी. महाजन यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने गोपाळ लक्ष्मण चौधरी यांचे 
घरापर्यंत . 


पूर्व 


. 


दक्षिण : गोपाळ लक्ष्मण चौधरी यांचे घरापासून पश्चिमेस रस्त्याने बाळासाहेब काटे यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पुढे देवकी भवनपर्यंत , तेथून पुढे सुमनबाई जोशी यांचे घरापर्यंत , 
तेथून पुढे प्रदीप वरणकर यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे सुभाष पितांबर झोपे यांचे 
घरापर्यंत . 


पश्चिम : सुभाष पितांबर झोपे यांचे घरापासून उत्तरेस रस्त्याने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 

( आय.टी.आय. ) पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १३, २०१५ / माघ २४ , शके १९ ३६ 


५ 


अनुसूची – चालू 


१ 


२ 


३ 


७ 


सर्वसाधारण 


पूर्व 


उत्तर : मुनाफखाँ भुरेखाँ यांचेघरापासून पूर्वेस रस्त्याने श्रीकृष्ण हरी चौधरी यांचे घरापर्यंत . 

: श्रीकृष्ण हरी चौधरी यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने विनायक देशमुख यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पुढे रस्ता ओलांडून नेमिनाथ कारंजकर यांचे घरापासून दक्षिणेस 
हनुमान मंदिरापर्यंत (भोगावती नदीच्या उत्तर काठापर्यंत ). 
: हनुमान मंदिरापासून पश्चिमेकडे भोगावती नदीच्या उत्तर काठाने नसीमबी बशीरखाँ 
यांचे घरापर्यंत . 


उत्तर 


पश्चिम : नसीमबी बशीरखाँ यांचे घरापासून उत्तरेस रस्त्याने मराठे यांचे दुकानापर्यंत , तेथून 

पुढे मुनाफखाँ भुरेखाँ यांचे घरापर्यंत . 


८ 


उत्तर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


: गट नं . ९ ४ च्या पश्चिम- दक्षिण कोपऱ्यापासून शेती शिवार गट नं . ९ २, ९ १ व ७८ 
च्या दक्षिण बांधाने लोककल्याण सोसायटीपर्यंत . 


पूर्व 


: लोककल्याण सोसायटीपासून दक्षिणेस रस्त्याने अक्सानगर ते तपत कठोरा 

मिळणाऱ्या रस्त्याने सार्वजनिक महिला शौचालयापर्यंत (भोगावती नदीपर्यंत ) 
दक्षिण : सार्वजनिक महिला शौचालयापासून पश्चिमेस भोगावती नदीच्या उत्तर काठाने गट 

नं . ८४, ८८ च्या दक्षिण बांधाने गट नं ९ ४ च्या पश्चिम - दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत. 
पश्चिम : गट नं . ९४ चा पश्चिम कोपरा. 


उत्तर 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


पूर्व 


: गट नं . ८०३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने भोगावती 
नदीपर्यंत , तेथून दक्षिणेस वळून भोगावती नदीच्या दक्षिण काठाने गट नं . ८५४ च्या 
पूर्व- उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , तेथून ज्ञानेश्वर जगन्नाथ धनगर यांचे घरापर्यंत . 
: गट नं . ८५४ च्या पूर्व- उत्तर कोपऱ्याकडील ज्ञानेश्वर जगन्नाथ धनगर यांचे 
घरापासून दक्षिणेकडे रस्त्याने दिलिप बुधो धनगर यांचे घरापर्यंत , तेथून रस्ता 
ओलांडून बी . डी . बोदडे यांचे घरापासून दक्षिणेस सुभाष धनु इखणकर यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण : सुभाष धनु इखणकर यांचे घरापासून पश्चिमेकडे पुढे रस्त्याने मोहन राणे यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पुढे सुभाष पाटील यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने 

सद्गुरू हेअर आर्ट दुकानापर्यंत . 
पश्चिम : सद्गुरू हेअर आर्ट दुकानापासून राष्ट्रीय महामार्ग ६ ने पश्चिमेकडे गट नं. 

८०३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापर्यंत . 


६ 


१० 


उत्तर 


सर्वसाधारण 


६ 


: गट नं . ७९ ३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने पूर्वेस राष्ट्रीय 
महामार्ग ६ च्या दक्षिण बाजूने गट नं . ८०२ च्या उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पुढे 

राष्ट्रीय महामार्ग ६ च्या पश्चिम बाजूने हरलाल जोगन वाघ यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : हरलाल जोगन वाघ यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने मधुकर किसन पाटील यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रस्त्याने हरी पाटील यांचे घरापर्यंत , तेथून रस्ता ओलांडून 

प्रकाश चिंचोले यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने ज्ञानदेव इंगळे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण : ज्ञानदेव इंगळे यांचे घरापासून पश्चिमेस गट नं . ८१८ च्या दक्षिण बांधाने व 

भुसावळ - नागपूर रेल्वेमार्गाच्या उत्तर बाजूने गट नं . ७८७ च्या पश्चिम - दक्षिण 
कोपऱ्यापर्यंत . 


पश्चिम : गट नं . ७८७ च्या पश्चिम- दक्षिण कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . 

७८८ , 
७ ९ ०, ७९ १ , ७ ९ २ च्या पश्चिम बांधाने गट नं . ७९ ३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपयापर्यंत . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ- नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १३ , २०१५ / माघ २४ , शके १९ ३६ 


अनुसूची - चालू 


१ 


२ 


३ 


११ 


उत्तर 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


: नीलिमा हरी चौधरी यांचे घरापासून पूर्वेस रस्त्याने मालतीबाई मिठाराम चौधरी यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पुढे रस्ता ओलांडून एकनाथ बारकू चौधरी यांचे घरापासून उत्तरेस 
रस्त्याने संजय सोमा माळी यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेस जे. डी . गुमळकर यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेस लक्ष्मण वराडे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेस 
सीताराम हरी रोकडे यांचे घरापर्यंत . 


पूर्व 


: सीताराम हरी रोकडे यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने तिलकचंद रुपचंद वाघ 
यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढेहिरामण शंकर हळदे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे रमेश 
टेन्ट हाऊसपर्यंत , तेथून पुढे स्टेशन रस्त्याने राष्ट्रीय महामार्ग ६ ओलांडून 
महात्मा गांधी विद्यालयापर्यंत . 


६ 


दक्षिण : महात्मा गांधी विद्यालयाच्या दक्षिण- पूर्व कोपऱ्यापासून वेल्हाळे रस्त्याने पश्चिमेकडे 

भगवान कोळी यांचे घराजवळील बखळ प्लॉटपर्यंत. 


पश्चिम : भगवान कोळी यांचे घराजवळील बखळ प्लॉटपासून उत्तरेस रस्त्याने सुरेश वाघ 

यांचे घरापर्यंत , तेथून पूर्वेस रस्त्याने अशोक खाचणे यांचे घरापर्यंत, तेथून उत्तरेस 
रस्त्याने तिरुपती ट्रेडर्स दुकानापर्यंत , तेथून राष्ट्रीय महामार्ग ६ ओलांडून विष्णू 
प्लाय दुकानापर्यंत, तेथून पुढे उत्तरेस नीलिमा हरी चौधरी यांचे घरापर्यंत . 


१२ 


उत्तर 


अनुसूचित जाती 


: काशिनाथ श्रावण धनगर यांचे घरापासून पूर्वेस रस्त्याने तुळशीराम चौधरी यांचे 
घरापर्यंत . 


पूर्व 


: तुळशीराम चौधरी यांचे घरापासून दक्षिणेस आठवडे बाजार रस्त्याने देविदास 
रामदास बढे यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण : देविदास रामदास बढे यांचे घरापासून पश्चिमेस रस्त्याने रवि घाटोळे यांचे घरापर्यंत , 

तेथून उत्तरेस रस्त्याने गुलाब पांडू गव्हाळे यांचे घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रस्त्याने 
हनुमान मंदिरापर्यंत . 


पश्चिम : हनुमान मंदिरापासून उत्तरेस रस्त्याने काशिनाथ श्रावण धनगर यांचे घरापर्यंत. 


१३ 


उत्तर 


सर्वसाधारण 


: गट नं . ८५४ च्या पश्चिम- उत्तर कोपऱ्यापासून ( गैबन शहा बाबा दर्गापासून) पूर्वेस 
भोगावती नदीच्या दक्षिण काठाने श्रीराम मंदिराच्या पूर्वेकडील कोपऱ्यापर्यंत . 


पूर्व 


: श्रीराम मंदिराच्या पूर्वेकडील कोपऱ्यापासून दक्षिणेस रस्त्याने डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
स्मारकापर्यंत . 


दक्षिण : डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकापासून स्टेशन रस्त्याने रवि धनगर यांचे पान 

टपरीपर्यंत . 


पश्चिम : रवि धनगर यांचे पान टपरीपासून उत्तरेस रस्त्याने सुकलाल शंकर भोई यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस खलील वकील यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे लक्ष्मी सॉ -मिल 
पर्यंत , तेथून गट नं . ८५६ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पुढे उत्तरेस 
रस्त्याने गैबन शहा बाबा दर्गापर्यंत ( गट नं . ८५४ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १३, २०१५ / माघ २४ , शके १९ ३६ 


७ 


अनुसूची – चालू 


१ 


२ 


३ 


१४ 


उत्तर 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


: अशोक जोशी यांचे घरापासून पूर्वेस रस्त्याने लवलंगर मियाँ दर्गापर्यंत . 
पूर्व : लवलंगर मियाँ दर्गापासून रस्त्याने दक्षिणेस संजय वसंतराव सराफ यांचे घरापर्यंत , 

तेथून भोगावती नदी ओलांडून शामराव पठारे यांचे घरापर्यंत , तेथून दक्षिणेस 

रस्त्याने फकरुद्दीन अली अहमद उर्दू हायस्कूलपर्यंत . 
दक्षिण : फकरुद्दीन अली अहमद उर्दू हायस्कूलपासून रस्त्याने रितेश ऑटो गॅरेजपर्यंत . 

तेथून पुढे स्टेशन रोड ओलांडून विष्णू सॉ मिलपर्यंत . 
पश्चिम : विष्णू सॉ मिलपासून उत्तरेस समाज मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याने ज्ञानेश्वर गवळी 

यांचे घरापर्यंत , तेथून भोगावती नदी ओलांडून मारुती मंदिराजवळील एस. बी . 
जोशी यांचे घरापर्यंत तेथून रस्त्याने पुढे उत्तरेस अशोक जोशी यांचे घरापर्यंत . 


-- 


-- 


१५ 


उत्तर 


.. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


पूर्व 


भोगावती नदीवरील पुलाचा दक्षिण- पूर्व कोपरा . 
: भोगावती नदीवरील पुलाच्या दक्षिण- पूर्व कोपऱ्यापासून दक्षिणेकडे गट नं . ५५१ 

च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत ( राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ पर्यंत ). 
दक्षिण : गट नं . ५५१ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून पश्चिमेकडे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 

६ च्या उत्तरेकडील बाजूने बस स्टॅण्ड चौकातील ( साई जेन्टस पार्लर ) बाळू न्हावी 

यांचे दुकानापर्यंत . 
पश्चिम : बस स्टॅण्ड चौकातील बाळू न्हावी यांचे दुकानापासून ( साई जेन्टस पार्लर ) उत्तरेस 

स्टेशन रोडने विद्याबाई सोनवणे यांच्या घरापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेस कादीर पठाण 
यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढेरस्ता ओलांडून अय्युब खान यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे 
उत्तरेस रस्त्याने कासम शेख सकाउद्दीन यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे भोगावती 
नदीवरील पुलापर्यंत . 


१६ 


उत्तर 


सर्वसाधारण 


पूर्व 


६ 


: बस स्टॅण्ड चौकातील समर्थ कॉम्प्लेक्स पासून पूर्वेस राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 

६ च्या दक्षिण बाजूने गट नं . ५३० च्या पुढे नगरपरिषद हद्दीपर्यंत . 
: राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ च्या दक्षिण बाजूने नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ५३२ , 

५३४, ५३५ च्या पूर्व बांधाने गट नं . ५३६ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण : गट नं . ५३६ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं. ५७१ च्या 

दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत , तेथून भुसावळ - नागपूर रेल्वेमार्गाच्या उत्तर बाजूने 
रेल्वे स्टेशनपर्यंत . 


पश्चिम : रेल्वे स्टेशनपासून उत्तरेकडे बस स्टॅण्डकडे जाणाऱ्या रस्त्याने बस स्टॅण्ड चौकातील 

समर्थ कॉम्प्लेक्सपर्यंत . 


१७ 


उत्तर 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


पूर्व 


: वेल्हाळे रस्त्यावरील रेल्वे बोगद्यापासून पूर्वेस वेल्हाळे रस्त्याने शासकीय 
विश्रामगृहापर्यंत . 
: शासकीय विश्रामगृहापासून दक्षिणेस स्टेशन रस्त्याने रेल्वे स्टेशनपर्यंत ( गट नं . 
८२५), तेथून भुसावळ नागपूर रेल्वेमार्ग ओलांडून वाल्मिक बारकू निकम यांचे 
घरापर्यंत . 


दक्षिण : वाल्मिक बारकू निकम यांचे घरापासून पश्चिमेस गल्ली नं . ४ च्या रस्त्याने हरी 

महाजन यांचे घरापर्यंत . ( डी.पी. जवळ ) 


-- 


पश्चिम : हरी महाजन यांचे घरापासून वेल्हाळे रस्त्याच्या पूर्व बाजूने उत्तरेस रेल्वे 

बोगद्यापर्यंत . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक -अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १३, २०१५ / माघ २४ , शके १९ ३६ 


अनुसूची 


-चालू 


१ 


२ 


३ 


१८ 


उत्तर 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


: गट नं . ७५३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापासून पूर्वेस नगरपरिषद हद्दीने गट नं . 
७८५ च्या उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , तेथून भुसावळ -नागपूर रेल्वेमार्गाच्या दक्षिण 
बाजूने वेल्हाळे रस्त्यावरील रेल्वे बोगद्यापर्यंत , तेथून वेल्हाळे पश्चिम रस्त्याने 
दक्षिणेस अर्जुन मराठे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे कस्तुराबाई इंगळे यांचे घरापर्यंत , 
तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून सुभाष कोळी यांचे घरापासून दिनकर आवटे यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पुढे पंचशील सोसायटीपर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेस भुसावळ -नागपूर 

रेल्वे मार्गाच्या दक्षिण बाजूने नगरपरिषद हद्दीपर्यंत . 
पूर्व : भुसावळ -नागपूर रेल्वेमार्गाच्या दक्षिण बाजूने गट नं . ६३२ च्या पूर्व- दक्षिण 

कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण : गट नं . ६३२ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं. ६४७ च्या 

पश्चिम - दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत , तेथून उत्तरेस नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ६५१ पर्यंत , 

तेथून पश्चिमेस नगरपरिषद हद्दीने गट नं. ७१० च्या दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत. 
पश्चिम : नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ७१० च्या दक्षिण - पश्चिम कोपऱ्यापासून गट नं . ७४६, 

७५२ पश्चिम बांधाने गट नं . ७५३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापर्यंत . 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


